आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांच्या 
आस्थापनेवरील ८९३७ अस्थायी पदांना 
दिनांक ०१ ऑक्टोबर, २०१८ ते दिनांक २८ 
फेब्रुवारी, २०१९ पर्यत मुदतवाढ देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अस्थाप-२०१८/प्र.क्र.१७/का-७, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०४ ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचा :- 
१ आदिवासी विकास विभाग, झासन निर्णय क्रमांक: अस्थाप-२०१८/ प्र.क्र.१७/का-७, 
दिनांक २२ मार्च, २०१८ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ०७ सप्टेंबर, २०१८ 


प्रस्तावना:- 


आदिवासी विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील आयुक्त, आदिवासी विकास, 


नाशिक यांचे अधिनस्त कार्यालयातील एकूण ८९३७ अस्थायी पदांना संदर्भाधीन क्रमांक १ च्या 


शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१ मार्च, २०१८ ते दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१८ पर्यंत मुदतवाढ 


देण्यात आली होती. आता, वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक २ येथील आदेशान्वये प्रशासकीय 


विभागास प्रत्यार्पित अधिकारानुसार आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांच्या अधिनस्त 


कार्यालयातील एकूण ८९३७ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय:- 


आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांच्या अधिनस्त कार्यालयातील अस्तित्वात 


असलेल्या ८९३७ अस्थायी पदांना दिनांक ०१ ऑक्टोबर, २०१८ ते दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०१९ 


पर्यंत मुदतवाढ देण्यास या शासन निणर्यान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. याबाबतचा पदनिहाय 


गोषवारा सोबतच्या विवरणपत्र अ-१, अ-२, अ-३ व अ-४ मध्ये दर्शविण्यात आला आहे. 


२. सदर ८९३७ अस्थायी पदांवरील वेतनादी भत्याचा खर्च सोबतच्या विवरणपत्र "ब" 


मधील संबंधित लेखाशिर्षाखाली खर्च करण्यात यावा आणि तो मंजुर अनुदानातून भागविण्यात 


यावा. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/ १६/ 


आ.पु.क., दिनांक ०५ सप्टेंबर, २०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या 


अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०१८/प्र.क्र.१७/का-७ 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संगणक संकेताक 


२०१८१००४१६०९५५३२२४ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Yogesh Anant Sawant 
IN: c=IN, o=G Of Mahi 


'f50ac0e3c1b6570c758525237 
f8775d3c4a59d92d91 3372, 


Yogesh 
Anant 010 
Sawant 01: ell 
(योगेश अ. सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१ 


) प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक 
) आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

) अपर आयुकत, आदिवासी विकास, ठाणे / नागपूर / नाशिक / अमरावती 
५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), (महाराष्ट्र -१ महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


०८ 


o~ 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), (महाराष्ट्र -२) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा), (महाराष्ट्र -१) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा), (महाराष्ट्र -२) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 
१०)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
११)सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१२) कक्ष अधिकारी (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१३) कक्ष अधिकारी (का.१५), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) 
) 


an 


S 


S 


vo 


१४) कक्ष अधिकारी (व्यय-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५) निवड नस्ती (का.७). 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०१८/प्र.क्र.१७/का-७ 


विवरणपत्र " अ-१ " 


शासन निर्णय, आ.वि.वि., क्रमांक अस्थाप-२०१८ /प्र.क्र.१७/कार्या.०७, दि. ०४ ऑक्टोबर, २०१८ 


are पदांच्या आढाव्यानंतर सुधारित 
2 संवर्ग आकृतीबंध मंजूर पदांपैकी 
अ आकृतीबंध नुसार मंजूर पदांपैकी 
अस्थायी पदे 

1 १_| २ ३ 
al सह आयुक्त (नियोजन) a: 

२ | प्रकल्प अधिकारी (श्रेणी 2) & 

3 | सहाय्यक आयुक्‍त 9 

४ | वरिष्ठ संशोधन अधिकारी (अर्थ व सांख्यिकी सेवा) ४ 

५ | सहाय्यक संचालक (वित्त) ३ 

एकूण वर्ग १ २१ 

६ | सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी १५ 

७ | उप शिक्षणाधिकारी २४ 

८ | कुलप्रमुख २ 

९ | नियोजन अधिकारी ९ 
कि ० | लेखाधिकारी 1 पै १ 

एकूण वर्ग २ ६१ 

हित १ | माध्यमिक मुख्याध्यापक २२१ 
१२ | कनिष्ठ अध्यापक २२१ 
१३ | माध्यमिक शिक्षक ९९९ 
१४ | सहाय्यक शिक्षक १८ 

१५ | पदविधर प्राथ.शिक्षक 9 

१६ | प्राथमिक शिक्षक १३५६ 
१७ | आश्रमशाळा अधिक्षक २०० 
१८ | चित्रकला शिक्षक २ 

१९ | आश्रमशाळा स्त्री अधिक्षिका PD १० 
२० | कार्यालय अधिक्षक ७ 

२१ | व.शिक्षण विस्तार अधिकारी ४ 

२२ | सहाय्यक लेखाधिकारी ९ 

२३ | गृहपाल २०५ 
२४ | निम्नश्रेणी लघुलेखक 4 

२५ | शिक्षण विस्तार अधिकारी १६ 

२६ | मुख्य लिपीक i. _—_—__ 7 — | 

२७ | उपलेखापाल १६ 

२८ | आदिवासी विकास निरिक्षक शिका ताशा 

२९ । वरिष्ठ लिपीक ४० 

३० | सांख्यिको सहाय्यक २६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०१८/प्र.क्र.१७/का-७ 


सवा पदांच्या आढाव्यानंतर सुधारित 
अ.क्र na आकृतीबंध नुसार मंजूर पदांपैकी 
अस्थायी पदे 

३१ | नर्स २ 

३२ | प्रयोग शाळा सहाय्यक षु 

३३ | कनिष्ठ लिपीक २ 

३४ | लिपीक टंकलेखक ३२९ 

३५ । वाहन चालक ६ 
एकूण वर्ग ३ ३८०८ 

३६ | पंपर ऑपरेटर i. ene 

३७ | प्रयोग शाळा परिचर २१५ 

३८ | स्वयंपाकी ११४९ 

३९ । शिपाई ४११ 

४० । कामाठी ११३३ 

४१ । चौकीदार २८४ 

४२ | मदतनिस ४ 

४३ | SHS 209 

४४ | अर्धवेळ सफाईगार २४ 
एकूण वर्ग ४ ३४२२ 
एकुण वर्ग १ संवर्ग २१ 
एकुण वर्ग २ संवर्ग ६१ 
एकुण वर्ग ३ संवर्ग ३८०८ 
एकुण वर्ग ४ संवर्ग ३४२२ 
एकुणात एकूण ७३१२ 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०१८/प्र.क्र.१७/का-७ 


विवरणपत्र-अ-२ 
अ.क्र पदनाम शासन निर्णय दिनांक शासन निर्णय एकूण 
१८/०६/२०१२ व शासन दिनांक २३ 
निर्णय दिनांक १९/६/२०१२ | जानेवारी २०१४ 
नव निर्मित पदे अन्वये नवनिर्मित 
पदे 
१ सहआयुक्त (शिक्षण) Po q q 
Q प्रकल्प अधिकारी षु (=~ 2 ——/| षु 
3 | सहाय्यक आयुक्‍त (शिक्षणो/सहाय्यक i 4 4 
संचालक (शिक्षण) 
४ सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी १० शिक आ १० 
4 सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी (शिक्षण) & १०२ १०८ 
एकूण वर्ग-१ २१ १०८ १२९ 
६ सहाय्यक लेखा अधिकारी 4 a ar 4 
9 कार्यालय अधीक्षक १० q ११ 
८ वरिष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकारी 10 ११ ११ 
९ संशोधन सहाय्यक १७ (ee: १७ 
१० वरिष्ठ आदिवासी विकास निरीक्षक fee ३६ ३६ 
११ शिक्षण विस्तार अधिकारी ६९ १९८ २६७ 
१२ आदिवासी विकास निरीक्षक १५ [1 ae १५ 
१३ उपलेखापाल ५६ ee = ५६ 
१४ सांख्यिकी सहाय्यक ७ Fo 9 
१५ लघुटंकलेखक १५ [ei ५ 
१६ वरिष्ठ लिपीक १२३ Fo १२३ 
१७ लिपीक टंकलेखक ९२ ३९३ ४८५ 
१८ वाहनचालक १९ ee १९ 
एकूण वर्ग-३ ४२८ ६३९ १०६७ 
१९ शिपाई ८ १०२ ११० 
२० चौकौोदार षु a षु 
२१ अर्धवेळ सफाईंगार ४ a ४ 
एकूणवर्ग४|. wi | १०२ ११९ 
एकूणात एकूण ४६६ ८४९ १३१५ 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०१८/प्र.क्र.१७/का-७ 


विवरणपत्र-अ ३ 
अ.क्र पदनाम आयुक्तालयाचे आयुक्तालयाचे । आयुक्तालयाचे | एकूण 
पदनिर्मितीचा पदनिर्मितीचा पदनिर्मितीचा 
आदेश क्र. आदेश क्र. आदेश क्र. 
छाआझा- छाआझा- शाआझा- 
२०१५/प्र.क्र.११/ | २०१५/प्र.क्र.७४/ | २०१५/प्र.क्र.७४/ 
का.६(२, दिनांक | का.६(२, दिनांक | का.६(२), दिनांक 
१३/०८/२०१५ २८/०८/२०१५ ०३/११/२०१५ 
(मंजुर पदसंख्या । (मंजुर पदसंख्या) । (मंजुर पदसंख्या) 
१ प्राथमिक मुख्याध्यापक २ १ १ 
२ पदवीधर प्राथमिक २ १ q 
शिक्षक 
३ कनिष्ठ लिपीक [10 aes ४-८ > - | a 
४ प्रयोगशाळा परिचर 1. _ बहे. -| i: ee ic er EF cer | 
षु शिपाई ॥. _ 7 फळ. — =] Le -*| ॥--“७--॥ दिशा 
& स्वयंपाकी २ १ १ 8 
9 कामाठी २ १ १ 8 
सफाईंगार IE = = सू si [t= wo =e po oe all शिका 
एकूण ८ 1. ee Sel — ee १६ 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०१८/प्र.क्र.१७/का-७ 


विवरणपत्र अ-४ 
अ.क्र पदनाम आदिवासी विकास विभाग झासन निर्णय क्र. शेरा 
शाआशा-२०१४/प्र.क्र.३१/का.१३, दिनांक ३० 
मे, २०१६ अन्वये शासकीय आश्रमशाळांना 
सलंग्न माध्यमिकचे वर्ग व माध्यमिक 
आश्रमशाळांना सलंग्न कनिष्ठ 
महाविद्यालयाचे वर्ग सुरु करण्यास व त्यासाठी 
आवर्यक पदनिर्मितीस मान्यता 
द माध्यमिक मुख्याध्यापक १२ 
२ माध्यमिक शिक्षक ४८ 
3 कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक ay 
(कला शाखा-१६ वगी 
कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक 
४ दा ३० 
(विज्ञान -१० वगी 
4 कनिष्ठ लिपिक १२ 
६ ग्रंथपाल (१७ शाळांसाठी) १७ 
6 प्रयोगशाळा सहाय्यक (विज्ञान त 
शाखा-१० वगी 
८ प्रयोगशाळा परिचर १२ 
९ शिपाई १२ 
१० स्वयंपाकी ४१ 
११ कामाठी २४ 
१२ सफाईंगार १२ 
एकूण २९४ 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०१८/प्र.क्र.१७/का-७ 


विवरणपत्र ब 


शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्रमांक : अस्थाप-२०१८ /प्र.क्र.१७/कार्या.०७, दि. ०४ ऑक्टोबर, २०१८ 


आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदांवरील खर्च ज्या लेखाशिर्षाखाली 


खर्ची टाकावयाचा आहे त्या लेखाशिर्षांची यादी 


लेखाशिर्ष 


मागणी क्रमांक टी,२- २२२५- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण-०२- 
अनुसूचित जमातीचे कल्याण-००१-संचालन व प्रशासन (०१) जनजाती कल्याण आयुक्‍त (२२२५ १०२५) 


मागणी क्रमांक टी,२- २२२५- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण-०२- 
अनुसूचित जमातीचे कल्याण-००१-संचालन व प्रशासन (०२) जनजाती आयुक्‍त (२२२५ १०३४) 


मागणी क्रमांक टी,२- 2224- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण-०२- 
अनुसूचित जमातीचे कल्याण-००१-संचालन व प्रशासन (०३) प्रकल्प अधिकारी (2224 १०४३) 


मागणी क्रमांक टी,२- २२२५- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण-०२- 
अनुसूचित जमातीचे कल्याण-२७७-शिक्षण, ०३, आश्रमशाळा सुरु करणे व त्यांचे परिरक्षण 
(२२२५ १२३२) 


मागणी क्रमांक टी,२- 2224- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण-०२- 
अनुसूचित जमातीचे कल्याण-२७७- शिक्षण, ०१ वसतिगृह (०१) अनुसूचित जमातीमधील मुले व मुली 
यांच्याकरिता सरकारी वसतिगृहे सुरु करणे व त्यांचे परिरक्षण (२२२५ १०७२) 


मागणी क्रमांक टी,२- २२२५- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवगीयांचे कल्याण- 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- जनजाती क्षेत्र उपयोजना/जनजाती क्षेत्राबाहेरील योजना ०२- 
अनुसूचित जमातीचे कल्याण-२७७- शिक्षण, ०१ मागासवर्गीय मुला-मुलींसाठी शासकीय वसतिगृहे सुरु 
करणे व त्यांचे परिरक्षण (२२२५ १५५३)(२२२५ १९५६) 


मागणी क्रमांक टी,२- २२२५- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवरगीयांचे कल्याण- 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- जनजाती क्षेत्र उपयोजना/जनजाती क्षेत्राबाहेरील योजना ०२- 
अनुसूचित जमातीचे कल्याण-२७७- शिक्षण -४ आश्रमशाळा समुह -(०१)०४(०१) (२२२५ १५८२) (२२२५ 
२००३ ) 


मागणी क्रमांक टी,४- 2203- कामगार व सेवायोजन पंचवार्षिक योजना- जनजाती क्षेत्र उपयोजना -०२- 
सेवायोजन-१०१-सेवायोजन सेवा-खास शिक्षण व मार्गदर्शन केंद्राची स्थापना करणे (०१) (२२३० ०७५५) 


मागणी क्रमांक टी,५- 2224- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण- 
जनजाती क्षेत्र उपयोजना -पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण,७९६ 
जनजाती क्षेत्र उपयोजनेअंतर्गत उपयोजना-राज्य योजनांतर्गत योजना(०१)(०१) आदिवासी विकास 
आयुक्‍तालय(२२२५ १३९२) 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०१८/प्र.क्र.१७/का-७ 


लेखाशिर्ष 


| 0 


मागणी क्रमांक टी,५- 2224- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण- 
जनजाती क्षेत्र उपयोजना -पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण,७९६ 
जनजाती क्षेत्र उपयोजनेअंतर्गत उपयोजना-राज्य योजनांतर्गत योजना(०१)(०१) आदिवासी विकास 
STAFFS ALLY १३९३) 


| १, 


मागणी क्रमांक टी-५, २२२५ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे 
कल्याण - 02 अनुसूचित जमातीचे कल्याण- ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनांतर्गत योजना राज्य योजनांतर्गत योजना (०२) (२७) - स्वयंसेवी संस्थांना आश्रमशाळा सुरु 
करणे व त्यांचे परिरक्षण यासाठी सहाय्यक अनुदान (जिल्हास्तर योजना) (२२२५ १६१५) 


१२. 


मागणी क्रमांक टी-५, २२२५ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे 
कल्याण - ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण - ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनांतर्गत योजना राज्य योजनांतर्गत योजना (०२) (१८) - आश्रमशाळा सुरु करणे व त्यांचे 
परिरक्षण यासाठी स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्यक अनुदान (जिल्हास्तर योजना) (२२२५ २०२१) 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


